सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०२१ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांपैकी विहित मुदतीत रूजू न झालेल्या 
उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक : एएससी १४२२/प्र.क्र. २३०/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२७९४१७२. 
दिनांक : १३ एप्रिळ, २०२३. 


वाचा:- 9) म.लो.आ. चे क्र. १४४२ (2) (१/२०२१/२३, दि. ०८-१२-२०२२ रोजीचे पत्र. 
२) या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. २३-०१-२०२३ चे ज्ञापन. 
3) सा.प्र.वि., शासन परिपत्रक क्र. मळोआ १११९/प्र.क्र.११५/८, दि.०२-०८-२०१९. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा-२०२१ या परीक्षेतील सहायक कक्ष 


अधिकारी संवर्गाच्या १०० पदांसाठी दिनांक ३१-०७-२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मुख्य परिक्षेचा अंतिम 


निकाल दि. ०६-१२-२०२२ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे. 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र 


लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक ०८-१२-२०२२ च्या पत्रान्वये शिफारस केलेल्या १०० 


उमेदवारांचे या विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. २ येथील दि. २३-०१-२०२३ च्या ज्ञापनान्वये मंत्रालयीन 


विभागात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप करण्यात आले होते. सदर ज्ञापनान्वये उमेदवारांना 


नियुक्तीचा स्विकार करण्यासाठी दि. 23-02-2023 पर्यंत मुदत देण्यात आलेली होती. 


२. संदर्भाधीन क्र. 3 येथील दि. ०२-०८-२०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार नियुक्‍ती आदेशात नमूद 


केलेल्या ३० दिवसाच्या मुदतीत उमेदवार रूजू न झाल्यास किंवा विहित कालावधीत रूजू होण्यासाठी 


मुदतवाढ देण्याची विनंती न केल्यास किंवा विहित वाढीव कालावधीत उमेदवार रूजू न झाल्यास नियुक्‍ती 


प्राधिकारी यांनी संबंधित उमेदवाराची नियुक्‍ती रद्द करण्याचे आदेश निर्गमित करण्याची तरतूद करण्यात 
आलेली आहे. 


शासन आदेश क्रमांक एएससी १४२२/प्र.क्र. 230/ 98-3 


३. दि. २३-०१-२०२३ च्या ज्ञापनान्वये नियवाटप करण्यात आलेल्या १०० उमेदवारांपैकी ५ 


उमेदवारांनी विहित मुदतीत नियुक्तीचा स्विकार करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत या विभागाकडे अर्ज 


सादर केले होते. या ५ उमेदवारांनी त्यांच्या अर्जात नमूद केलेली कारणे तसेच "महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१" मधील तरतुदीनुसार सदर ५ उमेदवारांना नियतवाटप केलेल्या 


विभागात रूजू होण्यासाठी एक महिना म्हणजेच दि. २३-०३-२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


तथापि अन्य ९५ उमेदवारांनी दि. 23-02-2023 पर्यंत संबंधित विभाग/कार्यालयात व्यक्‍्तिठा: उपस्थित 


राहून नियुक्‍ती स्विकारणे आवश्‍यक होते. तथापि, नियतवाटप करण्यात आलेल्या १०० उमेदवारांपैकी २९ 


उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्विकारली नाही. (मुदतवाढ देण्यात आलेल्या उमेदवारांसह) 


४. सबब, संदर्भाधिन क्र. ३ येथील शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार संदर्भाधिन क्र. २ येथील 


दि. 23-09-2023 च्या ज्ञापनान्वये मंत्रालयीन विभागात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप 


करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी विहित कालावधीत रूजू न झालेल्या सोबतच्या विवरणपत्र "अ" मधील 


उमेदवारांचे नियतवाटप रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०४१३१५३२५७५३०७ असा 


आहे. सदर sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
VINAYAK 
BABURAO MANE. : 
(वि.बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: संबंधित उमेदवार (सोबतच्या विवरणपत्र "अ" प्रमाणे) (S$ मेल व्दारे) 
प्रत :- 
१) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५,७,८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि 
कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई-४०००२१ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १४-३) (संग्रहा्थी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांक एएससी १४२२/प्र.क्र. 230/ 98-3 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२१ मधून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस 
केलेल्या उमेदवारांपैकी विहित मुदतीत रूजू न झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्याबाबत. 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन क्र.एएससी १४२२/प्र.क्र.२३०/१४-अ, 


दिनांक : १३ एप्रिल, २०२३ सोबतचे (विवरणपत्र "अ" 


अ.क्र. | म.लो.आ Name उमेदवाराचा | म.लो.आ शिफारस प्रवर्ग विभागाचे नाव 
शिफारस मुळ प्रवर्ग 
क्रमांक 

1 1 CHAUDHARI VISHAL SUNIL OBC OPEN - General - 1 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 

2 a SAWASE PRASHANT EWS OPEN - General - 9 ग्रामविकास विभाग 
CHANGDEO 

3 16 DARADE SHRIKANT RAMESH NT-D OPEN - General - 16 विधि व न्याय विभाग 

4 18 SHINDE PRASHANT EWS OPEN - General - 17 जलसंपदा विभाग 
BALASAHEB 

5 19 MANJARATKAR DHANANJAY OBC OPEN - General - 18 सामान्य प्रशासन विभाग 
MOHAN 

ca 27 SALUNKE TUSHAR ARUN EWS EWS - General - 2 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 

7 29 BHOSALE SHRIDHAR MARUTI EWS EWS - General - 4 सामान्य प्रशासन विभाग 

ma 30 YADAV ADINATH ARUN EWS EWS - General - 5 कृषि व पदुम विभाग 

| 31 RAUT SHUBHAM OBC OBC - General - 1 विधि व न्याय विभाग 
GAJANANRAO 

10 33 CHAUDHARI PRAVIN OBC OBC - General - 3 सामान्य प्रशासन विभाग 
SURYABHANJI 

11 46 SONWANE JITENDRA SC SC - General - 2 वित्त विभाग 
NARAYAN 

12 48 BOLWADE RATAN MAHAVIR Unreserved OPEN - Female - 4 गृह विभाग 

13 56 CHAKRANARAYAN NEHA SC OPEN - Female - 10 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
BHASKAR 

14 57 KHANDAVE SONAL BHAGUJI EWS OPEN - Female - 11 जलसंपदा विभाग 

15 61 DADAS KOMAL BALU NT-C NT-C - Female - 1 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 

विभाग 

16 63 NIMASE ROHINI RAVASAHEB EWS EWS - Female - 3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

17 64 PAWAR POOJA VITTHAL OBC OBC - Female - 2 ग्रामविकास विभाग 

18 67 MANWAR RAJRATAN PRABHU SC SC - General - 4 महसूल व वन विभाग 

19 72 LONDHE GANESH POPAT SC SC - General - 5 नियोजन विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांक एएससी १४२२/प्र.क्र. 230/ 98-31 


अ.क्र. | म.लो.आ Name उमेदवाराचा | म.लो.आ शिफारस प्रवर्ग विभागाचे नाव 
शिफारस मुळ प्रवर्ग 
क्रमांक 
20 73 SHINDE PRAMOD BALASAHEB Sc SC - General - 6 द्योग, व कामकार विभाग 
21 74 PATTEBAHADDUR AVINASH SC SC - General - 7 गृह विभाग 
DILIP 
22 75 HIVARKAR ATISHA OBC OBC - Female - 5 ग्रामविकास विभाग 
DNYANESHWAR 
23 77 INGLE PRATIBHA ST ST - Female - 1 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
SHALIGRAM 
24 oe JAGTAP RAHUL RAMESH sc SC - General - 11 गृह विभाग 
25 81 BANDE PALLAVI NAMDEV ST ST - Female - 2 महसूल व वन विभाग 
26 णम GANGURDE CHANDANI ST ST - Female - 3 जलसंपदा विभाग 
ASHOK 
27 92 GADDAPOD SHIVPRASAD ST ST - General - 5 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
RAMLU 
28 ae VANDANA BALU PAGAR OBC Divyang - ID / MD - 3 निक आरोग्य विभाग 
29 100 JAIN DHIRAJ DHARAMCHAND EWS Divyang - ID / MD - 4 निक बांधकाम विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


